सानुग्रह अनुदान मंजूर करणेबाबत 
कै. श्री. मुकेश महादेवराव माकडे, 
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०२०/प्र.क्र.१३९/सेवा-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 009, 
दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दिनांक २९.९.२०१८ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहजजरोग), पुणे-६ यांचे पत्र क्र. ससंआसे/ किजरो /लेखा१/ 
परिभाषित अंनियो /माकडे /नस्ती क्र.११२/३९४५-४९/२०२०, दि.२४.२.२०२० 
3) श्रीमती सोनाली Fear माकडे यांचा दि.निरंकचा अर्ज. 


शासन नणय निर्णय:- 


उपरोक्त क्र.२ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहजजरोग),पुणे-६ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, 
दिनांक २९.०९.२०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कै.श्री. मुकेश महादेवराव माकडे, 
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी यांच्या कायदेशीर वारस म्हणून नामनिर्देशित व्यक्‍तीस म्हणजे त्यांच्या 
पत्नी श्रीमती सोनाली मुकेडडा माकडे यांना सानुग्रह अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख 
फक्त) मंजूर करीत आहेत. 


सदर सानुग्रह अनुदान शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्ष शासन सेवा पूर्ण 
होण्यापूर्वी दि.०७.०६.२०१४ रोजी मृत्यू पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 


सदरचा खर्च मागणी क्र. जी-६-२०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी १०३ 
अनुकंपा भत्ते (००)(०६)-परिभाषित अंशदान /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


कृ.मा.प. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो २०२०/प्र.क्र.१३९/सेवा-५ 


सदरचा शासन sear वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अ.क्र.५ येथे नमूद 
केल्यानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून,त्याचा संकेतांक २०२००९०७१५३३५९५९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by ARCHANA VILAS WALZADE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b17094004b015083dae757656e5d2484 
7898197ddd6b0366a9177f097ed0887a, 


postalCode=400032, 

V | | A S street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=b4e19876ab3eec36e3a3b988441 
648ab87470cdfe66b1 4cfbe7ac9bd770485c1, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPT, o=GOVERNMENT OF 

W A | Z A D F MAHARASHTRA, cn=ARCHANA VILAS WALZADE 
Date: 2020.09.07 16:02:56 +05'30' 

(अर्चना वालझाडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिहजजरोग),पुणे-६ 
) जिल्हा हिवताप अधिकारी, नागपूर 
३) संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी /कोषागार अधिकारी 

) वैद्यकीय अधिक्षक,प्राथमिक आरोग्च केंद्र कन्हान जि.नागपूर 

) श्रीमती सोनाली मुकेश माकडे, प्लॉट नं.४६/३,संतोषीमाता मंदीराजवळ, सोमवारी क्वार्टरर्स, 
जि.नागपूर यांना माहितीस्तव प्रत. 
६) निवड नस्ती /सेवा-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


